राष्ट्रीय छात्र सेना नागपूर, पुणे, मुंबई, 
अहमदनगर, औरंगाबाद, येथील 
कार्यालयांच्या शिबिरांकरीता निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा :- 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२२-२३/का-५/४१३२, 
दि. २८/०९/२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 


प्रस्तावना :- 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ मध्ये 


राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 

राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. 
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या नागपूर, पुणे, मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद, कार्यालयांच्या एकूण १६ शिबिरांकरीता 
एकूण रू. ५३,८६,७४१/- (अक्षरी रूपये त्रेपन्न लक्ष ऱयाऐंशी हजार सातशे एकेचाळीस फक्त) इतका निधी 
उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील खाळील १६ शिबीरांकरीता एकूण रू. ५३,८६,७४१/- (अक्षरी 
रूपये त्रेपन्न लक्ष ऱ्याऐंशी हजार सातठडो एकेचाळीस Had) इतक्या निधीची प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने 


देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशिक्षण/शिबिर कार्यालयाचे नांव एकूण वितरीत 
करावयाचा निधी 
।१___| २ महा. हवाई पथक नागपूर CATC-£08 रू. ५,७९,१७६/- 
२ ४ महा. नाविक दल, नागपूर 0/10-६०७ रू. २,८०,८९८/- 
३ ३६ महा. बटालियन, पुणे CATC-093 रू. २,३६,३४६/- 
४ ०६ महा. बटालीयन, मुंबई CATC-093 रू. ३,२३,६०५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-३ 


षु २० महा. बटा. नागपूर ७७1०७-६१३ | रू.३,१५,६९८/- 
& १ महा. नाविक दल, मुंबई PNSC-9 रू. २,३१,७१४/- 
७ २ महा. हवाई पथक नागपूर CATC-&99 रू. ४,६८,६४८/- 
८ ५७ महा. बटा. अहमदनगर CATC-228 रू. २,१०,८५२/- 
९ २ महा. सिंग्नल काय, नागपूर CATC-§40 रू. 3,43,488/- 
[१० | ० २ महा. मेडी काय, नागपूर - CATC-£&40 रू. ३,५९,९१८/- 
aa q 8 महा. बटा. नागपूर CATC-§08 रू. ३,५५,७१०/- 
व. ३ महा. मुलींचे बटा. नागपूर ७%10-६०५ रू. ५,३५,२६०/- 
aTSC-3 
१३ ५० महा. बटा. औरंगाबाद CATC-29§ मुले रू. २,४१,०३९/- 
१४ २० महा. बटा. नागपूर CATC-£49 रू. ३,४८,६१६/- 
१५ १ महा. नाविक दल, मुंबई ।७0 NSC रू. ३,१०,९०४/- 
१६ ५० महा. बटा. औरंगाबाद CATC-294 रू. २,३४,८०८/- 
एकूण | रु. ५३,८६,७४१/- 


२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांसाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ ००१६) २१, 
पुरवठा व सामुग्री या उपलेखाशीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त 
रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेडाक 
अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक 
सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०२११२८४६१५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


tally signed by VISHAL MAHESH LOHAR 


लि मा 
MAHESH [0-902 पयाय 
(विशाल लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-३ 


tof 


S 


) 
) 
&) 
) 
) 
) 


मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, नागपूर/पुणे/मुंबई/अहमदनगर/ 
औरंगाबाद ( संचालनालयामार्फत) 

अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


